भिमा व कृष्णा खोऱ्यात सन २०१९ 
मध्ये उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीची 
कारणे शोधणे व भविष्यकालिन 
उपाययोजनात्मक अहवाळ तयार 
करण्यासाठी अभ्यास समिती स्थापन 
करण्याबाबत.- सुधारित समिती 

महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग 

शासन निर्णय क्र:- पूरनि- २०१९/प्र.क्र.२९१/२०१९/सिं.व्य.(म). 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १३ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा:- १) महसूल व वन विभागाचे पत्र क्र. सीएलएस २०१९/ प्र.क्र. १६५/ म-३. 
दि. २०.०८.२०१९. 
२) शासन निर्णय क्र:- पूरनि- २०१९/प्र.क्र.२९१/२०१९/सि.व्य.(म) 

दिनांक २३ ऑगस्ट,२०१९ 

प्रस्तावना :- 
उपरोक्त विषयाबाबत संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये भीमा व कृष्णा खो-यात सन 

२०१९ मध्ये उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीची कारणे शोधणे व भविष्यकालीन उपाययोजनात्मक 
अहवाळ तयार करण्यासाठी अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. उपरोक्त 
समितीमधील श्री. पुरंदरे यांनी राजीनामा दिल्याने त्यांचे जागी सदर समितीमध्ये जलसंपदा 
विभागामधील अनूभवी श्री. अविनाश सुर्वे, सेवानिवृत्त सचिव (लाक्षेवि) यांची सदस्य म्हणून 
नियुक्‍त करण्याबाबत गठित समितीने दिनांक ६/७/२०२० च्या पत्रान्वये विनंती केली आहे. तसेच 
समिती मधील सदस्य सचिव श्री. राजेंद्र पवार, सचिव (लाक्षेवि) हे ३१ जुले, २०२० रोजी 
वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले असल्याने, त्यांची जागी पदसिध्द सचिव ( लाक्षेवि ) यांची 
सदस्य सचिव म्हणून नियुक्‍ती करण्याची तसेच उपरोक्त समितीमध्ये श्री. राजेंद्र पवार, 
(सेवानिवृत्त सचिव (लाक्षेवि) यांची सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 
जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय दिनांक २३ ऑगस्ट, २०१९ मध्ये खालीलप्रमाणे 
सुधारणा करुन पुढीलप्रमाणे सुधारित समिती स्थापन करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. सदस्यांचे नांव पद 

।१__ श्री. नंदकुमार वडनेरे, सेवानिवृत्त प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग अध्यक्ष 

२ श्री. विनय कुलकर्णी, सेवानिवृत्त तांत्रिक सदस्य, महाराष्ट्र जलसंपत्ती | सदस्य 
नियमन प्राधिकरण 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरनि- २०१९/प्र.क्र.२९१/२०१९/सिं.व्य.(म) 


३ श्री. अविनाश सुर्वे, सेवानिवृत्त,सचिव (लाक्षेवि) सदस्य 
श्री. राजेंद्र पवार, सेवानिवृत्त, सचिव, (लाक्षेवि) सदस्य 

५ सचिव ( प्रकल्प समन्वय) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
g प्रा.रवी सिन्हा, आयआयटी, मुंबई. सदस्य 
श्री. नित्यानंद राय, मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग, नवी दिल्ली | सदस्य 

८ संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवेदना उपयोजिता केंद्र, नागपूर सदस्य 
उप महासंचालक, भारतीय हवामान विभाग, मुंबई सदस्य 
(१० | संचालक, आय.आय.टी.एम्‌. पुणे सदस्य 
११ । सचिव (लाक्षेवि) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
सचिव 


समितीची कार्यकक्षा शासन निर्णय दिनांक २३ ऑगस्ट, २०१९ मधील तरतुदी नुसार 
राहील. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यांचा संगणक संकेतांक २०२०१०१३१२३८५३२७२७ असा 
असून डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digit sudhakal i 
D rent OF ‘Water Resoures 
udhakar oe : : 
2 


7 eb8f6783fba5846742b6! 837a3d141e965d769be 


INumber=2d 1a895 1a613386ebebe9976c0742c318000bd4cb1e83 
ages hrao Aival@ ४ कळ 


2020.10.13 12:40:34 +05'30 


( सु.ना. ऐवळे ) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 
४. मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
५. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 
६. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई, 
७. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
८. सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
९. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय,मुंबई, 
१०. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 
११. अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 
१२. अप्पर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 
१३. नंदकुमार वडनेरे, सेवानिवृत्त प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, 
१४. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरनि- २०१९/प्र.क्र.२९१/२०१९/सि.व्य.(म). 


१५. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 

१६. महालेखापाल-१ व २ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई व नागपूर, 
१७. प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१८. सचिव (लाक्षेवि) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१९. सचिव (प्रकल्प समन्वय) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२०. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ पुणे, 

२१. जिल्हाधिकारी,पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर. 

२२. मुख्य अभियंता, (जसं) जलसंपदा विभाग,पुणे. 

२३. सर्व समिती सदस्य. 

२४. सिं.व्य. (म) संग्रहार्थ. 


ae 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


